वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-२ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश 
लघुवाद न्यायालय, मुंबई, प्रधान न्यायाधीश, 
नगर दिवाणी व सत्र न्यायाधीश, मुंबई यांना 
वित्तीय अधिकार प्रदान करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- संकीर्ण-१६१५/प्र.क्र.२२०/भाग-२/का-१३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: - २६ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा :- १) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१६१५/प्र.क्र.२२०/ 
भाग-१/का-१३, दिनांक १० ऑक्टोबर, २०१६ 
२) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१६१५/प्र.क्र.२२०/ 
भाग-१/का-१३, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१८ 


प्रस्तावना:- 

राज्यातील न्यायालयांना सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्यादृष्टीने संदर्भ क्रमांक १ 
च्या शासन निर्णयान्वये “न्यायाळयांकरीता पायाभूत सुविधा धोरण” निर्गमित करण्यात आलेले 
आहे. परंतु मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी जनहित याचिका क्रमांक १५६/२०११ वरील निर्णय 
देतांना सदर धोरणातील परिच्छेद क्रमांक १०.२ मध्ये सुधारणा सूचविल्या आहेत. मा.उच्च 
न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने, न्यायालयांना पायाभूत सुविधा 
धोरणाच्या परिच्छेद क्रमांक १०.२ मध्ये संदर्भाधिन क्रमांक २ च्या शासन निर्णयान्वये सदर 
सुधारणा अंतर्भूत करण्यात आलेल्या आहेत. न्यायालयांना पायाभूत सुविधा धोरणाच्या परिच्छेद 
क्रमांक १०.२ मध्ये केलेल्या सदर सुधारणांच्या अनुषंगाने प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, मुख्य 
न्यायाधीश लघुवाद न्यायालय, मुंबई, प्रधान न्यायाधीडा, नगर दिवाणी व सत्र न्यायाधीश, मुंबई 
यांना वित्तीय अधिकार प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

मा.मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश 
लघुवाद न्यायालय, मुंबई, प्रधान न्यायाधीहा, नगर दिवाणी व सत्र न्यायाधीश, मुंबई. यांना वित्तीय 
अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग-२ अन्वये, या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट 
अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे व त्यात दर्शविलेल्या विहीत अटी आणि शार्तीच्या तसेच वित्तीय 
मर्यादेच्या अधीन राहून वित्तीय अधिकार प्रदान करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 
२. या वित्तीय अधिकारांचा वापर करुन मंजूरी आदेशा निर्गमित करतांना सक्षम प्राधिकाऱ्याने 
आदेशाची प्रत महालेखापाल यांना पाठवावी. sa मंजूरी आदेशामध्ये “वित्तीय अधिकार नियम 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१६१५/प्र.क्र.२२०/भाग-२/का-१३ 


पुस्तिका, १९७८ भाग-२ अन्वये व या शासन निर्णयाचा क्रमांक, दिनांक व त्यासोबतच्या 
परिशिष्टातील वित्तीय शक्तीचा” न चुकता स्पष्ट उल्लेख करावा. 
३. उपरोक्त वित्तीय अधिकार मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च अपेक्षित असल्यास तसेच विहीत 
केलेल्या अटी किंवा त्यातील एखादी अट पूर्ण होत नसेल, अशा प्रसंगी प्रस्तावास शासनाची 
मंजूरी घेण्यात यावी. 
४. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीडा, मुख्य न्यायाधीठा लघुवाद न्यायालय, मुंबई, प्रधान न्यायाधीश, 
नगर दिवाणी व सत्र न्यायाधीश, मुंबई. यांना या शासन निर्णयान्वये नवीन वित्तीय अधिकार प्रदान 
करण्यात आले असल्याने, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पांच, 
अनुक्रमांक ३, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र.१३४ येथील 
“किरकोळ नागरी बांधकामांना प्रशासकीय मान्यता देणे” या वित्तीय शक्‍ती अंतर्गत असलेले 
रु.२०.०० लाखापर्यंतचे वित्तीय अधिकार लागू राहणार नाहीत. 
५. सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ ३२३/२०१९/विनियम, दिनांक 
२९ जुले, २०१९ अन्वये व मा.मंत्रिमंडळाने दिनांक ७ ऑगस्ट, २०१८ रोजी झालेल्या बैठकीत 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०१९०८२७११४८२३६११२ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Amogh Shyamkant Kaloti 
DN: 


Amogh 
Shyamkant Kaloti 2 


6af8949 
=Amogh Shyamkant Kaloti 


(अ. इया. कलोती) 
सहपत्र :- परिशिष्ट “अ विधि सह्लागार-नि-सह सचिव 


प्रति, 
१ 


) मा.सभापती, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
) मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
) मा.राज्यमंत्री, विधि व न्याय विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
५) मा.महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय , मुंबई, 
) 
) 
) 
) 


प्रबंधक (वित्त व अर्थसंकल्प), अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई 
प्रबंधक (निरीक्षणे-२), अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई 

उप प्रबंधक, बीडब्ल्यू शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सर्व. 

१०) मुख्य न्यायाधीशा,लघुवाद न्यायालय, मुंबई 

११) प्रधान न्यायाधीश नगर दिवाणी व सत्र न्यायाधीश, मुंबई 


vo 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१६१५/प्र.क्र.२२०/भाग-२/का-१३ 


१२)महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-१ व २ महाराष्ट्र, मुंबई व नागपूर 
१३)महालेखापाल (लेखा परीक्षा) -१ व २ महाराष्ट्र, मुंबई व नागपूर 
qu) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१५) संचालक, लेखा व कोषागारे, मंबई. 
) 
) 
) 
) 


१६) जिल्हा कोषागार अधिकारी ,सर्व जिल्हे. 

१७) कक्ष अधिकारी विनियम/व्यय-५, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८)विधि व न्याय विभाग, सर्व कार्यासने. 

१९) निवड नस्ती, कार्यासन-१३. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१६१५/प्र.क्र.२२०/भाग-२/का-१३ 


नवीन वित्तीय शक्‍ती - विद्यमान इमारतींची/ इमारतीमध्ये (न्यायालयीन इमारती व न्यायधीश निवासस्थाने) दुरुस्ती करणे, भर घाळणे (किरकोळ नवीन 


(शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्रमांक संकीर्ण-१६१५/प्र.क्र.२२०/का-१३, दिनांक २६ ऑगस्ट २०१९ चे सहपत्र) 


परिशिष्ट-“अ” 


वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग दोन 


बांधकामे) आणि त्यामध्ये फेरबदल करणे इत्यादी बांधकामास प्रशासकीय/खर्चास मंजूरी देणे 


अ.क्र. वित्तीय शक्‍तीचे वर्णन अधिकाराचा वापर वित्तीय शक्‍तीची मर्यादा अटीव शर्ती 
करण्यास सक्षम 
प्राधिकारी 

| नवीन शक्‍ती :- प्रमुख जिल्हा | मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, | १) कामास प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर 
विद्यमान इमारतींची/ न्यायाधीश, औरंगाबाद, अमरावती, आव्यक तेवढी अर्थसंकल्पिय तरतूद संबंधित 
इमारतीमध्ये (न्यायालयीन नागपूर या न्यायीक लेखाशीर्षाखाली “२७-ळलहान बांधकामे” या 
इमारती व न्यायधीश मुख्य न्यायाधीश लघुवाद | जिल्हयांकरीता उद्दिष्टाखाली त्या-त्या वित्तीय वर्षात विहीत 
निवासस्थाने) दुरुस्ती करणे, | न्यायालय, मुंबई रु.५० लाखापर्यंत. पध्दतीने करण्यात यावी. 
भर घालणे (किरकोळ नवीन व २) कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर 
बांधकामे) आणि त्यामध्ये प्रधान न्यायाधीश नगर | इतर न्यायीक कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 
फेरबदल करणे, इत्यादी दिवाणी व स्त्र | जिल्हयांकरीता सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मंजूरी घेणे 
बांधकामास प्रशासकीय/ न्यायाधीश, मुंबई. रु.३० लाखापर्यंत AMAIA आहे. 
खर्चास मंजूरी देणे ३) काम विहित निविदा पध्दती अवलंबून 


सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत 
कंत्राटदाराची नेमणूक करुन करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


